स्व.यशवंतराव चव्हाण राज्य वाड्मय 
पुरस्कार सन २०२२ जाहीर करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
मराठी भाषा विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : रावापु-२०२३/प्र.क्र.१४५/भाषा-३, 
नवीन प्रशासकीय भवन, ८वा मजला 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२. 
दिनांक: ९ फेब्रुवारी, २०२४. 


१) मराठी भाषा विभाग शासन निर्णय क्र.रावापु-१०१२/प्र.क्र.१०४/२०१२/भाषा-३, 
दिनांक १० सप्टेंबर, २०१२. 
२) मराठी भाषा विभाग शासन निर्णय क्र.रावापु-१०१४/प्र.क्र.२३/२०१४/भाषा-३, 
दिनांक १० सप्टेंबर, २०१४. 
३) मराठी भाषा विभाग, शासन निर्णय क्र. रावापु-१०१४/प्र.क्र.१२०/२०१४/भाषा-३, 
दिनांक २ फेब्रुवारी, २०१६. 
४) अध्यक्ष, महाराष्ट्र राज्य साहित्य आणि संस्कृती मंडळ तथा स्व.यशवंतराव चव्हाण राज्य वाड:मय 
पुरस्कार स्पर्धा पुस्तक परिक्षण समिती यांचे क्र.सासंम/प्रकाशने/प्र.क्र.४०१/२०२३/३८६७, 
दि.२८.११.२०२३ चे पत्र. 


प्रस्तावना :- 
महाराष्ट्र शासनाकडून मराठी भाषेतील उत्कृष्ट मराठी वाडमय निर्मितीस स्व.यशवंतराव 


चव्हाण राज्य वाड्मय पुरस्कार देण्याची योजना कार्यान्वित आहे. या योजनेअंतर्गत राज्यातील व 
राज्याबाहेरील ज्या लेखकांनी मराठी भाषेत वाड्मय निर्मिती केळी आहे अशा लेखकांकडून विविध 
वाड्मय प्रकारातील पुस्तके स्वीकारण्यात येतात. सन २०२२ च्या पुरस्कार स्पर्धेसाठी प्राप्त झालेल्या 
प्रवेशिकांच्या अनुषंगाने दि.१० सप्टेंबर, २०१२ व दि.२ फेब्रुवारी, २०१६ च्या शासन निर्णयानुसार 
स्व.यशवंतराव चव्हाण राज्य वाड्मय पुरस्कार-२०२२ जाहीर करण्याचा प्रस्ताव शासनाच्या 
विचाराधीन होता. 


शासन निर्णय :- 

सन २०२२ या वर्षात स्व.यशवंतराव चव्हाण राज्य वाड्मय पुरस्कार प्रदान करण्यासाठी गठीत 
करण्यात आलेल्या परीक्षण समितीच्या निकाळपत्रानुसार सदर ३५ पुरस्कारासाठी पात्र ठरविण्यात 
आलेल्या लेखक / साहित्यिकांची नावे अध्यक्ष, महाराष्ट्र राज्य साहित्य आणि संस्कृती मंडळ तथा 
स्व.यशवंतराव चव्हाण राज्य वाड्मय पुरस्कार स्पर्धा पुस्तक परिक्षण समिती यांच्या संदर्भाधीन दिनांक 
२८.११.२०२३ च्या पत्रानुसार प्राप्त झाळी आहेत. 


शासन निर्णय क्रमांकः रावापु-२०२३/प्र.क्र.१४५/भाषा-३ 


त्यानुसार परिच्छेद २ मध्ये नमूद परिशिष्ट-अ मधील विवरणपत्रातील यादीप्रमाणे सदर 
पुरस्कारासाठी पात्र ठरलेल्या लेखक /साहित्यिकांना, संदर्भाधीन दिनांक १० सप्टेंबर, २०१२ व 
दिनांक २ फेब्रुवारी, २०१६ च्या शासन निर्णयानुसार संबंधित पुरस्कार प्रदान करण्यास शासन मान्यता 
देण्यात येत आहे. 


२. संदर्भाधीन शासन निर्णय दि. २.०२.२०१६ नुसार खालील वर्गवारीत पुरस्कार देण्यात येतात. 


अ.क्र. | वाडमय पुरस्कार प्रकार एकुण पुरस्कार पुरस्काराची रक्‍कम 

ie. | . प्रौढ वाड्मय २२ प्रत्येकी एक लक्ष 

2. बाल वाड्मय प्रत्येकी पन्नास हजार 

३. प्रथम प्रकाशन प्रत्येकी TA हजार 

४. सरफोजीराजे भोसले एक लक्ष 
बृहन्महाराष्ट्र पुरस्कार 


पुरस्काराचे स्वरुप रोख रक्कम, स्मृती चिन्हे व प्रमाणपत्र असे आहे.सदर पुरस्काराच्या 
यादीमध्ये कोणत्या वाड्मय प्रकारास कोणता पुरस्कार प्रदान करण्यात आला आहे, त्याचे नांव, तसेच 
संबंधित लेखकाचे, पुस्तकाचे व प्रकाशन संस्थेचे नांव आणि पुरस्काराची रक्‍कम नमूद करण्यात आळी 
असून, पात्र ठरविण्यात आलेल्या ३५ लेखक/ साहित्यिकांच्या नांवाचे विवरणपत्र खालील परिशिष्ट-अ) 
प्रमाणे आहे. 


परिशिष्ट-अ 


१) वाड्मय पुरस्कार प्रकार- प्रौढ वाड्मय 


अ.क्र. | वाड्मय प्रकार पुरस्कार रक्‍कम रु. | लेखकाचे नाव । पुस्तकाचे नांव | प्रकाड़ान संस्था 
१) प्रौढ वाड्मय- ।कवी १,००,०००/- | श्रीकांत ढेरंगे आडतासाच्या |। टिंब प्रकाशन, मुंबई 
काव्य केशवसुत कविता 
पुरस्कार 
2 । प्रौढ वाडमय- | राम गणेश १,००,०००/- | डा. रावसाहेबे ।कुत्रीची वऱ्हाड प्रकाशन, 
नाटक/एकांकिका | गडकरी मुरलीधर काळे । हिसेवाटनी लोणी, जि. 
पुरस्कार अकोला 
३) प्रौढ वाड्मय- । हरी नारायण | १,००,०००/- | सुचिता खल्लाळ । डिळी शब्दालय प्रकाठन, 
कादंबरी आपटे श्रीरामपूर 
पुरस्कार 


पृष्ठ ८ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः रावापु-२०२३/प्र.क्र.१४५/भाषा-३ 


8)  । प्रौढ वाड्मय- । दिवाकर कृष्ण | १,००,०००/- | कीर्ती मुळीक वर्तमान पद्मगंधा प्रकाशन, 
लघुकथा पुरस्कार पुणे 
५  । प्रौढ वाडमय- | अनंत १,००,०००/- | अरुण खोपकर ।' प्राक्‌- सिनेमा | राजहंस प्रकाशन 
ळललितगद्य काणेकर प्रा. 
(ललित पुरस्कार लि., पुणे 
विज्ञानासह) 
&) प्रौढ वाड्मय - | श्रीपाद कृष्ण | 9,00,000/- | नीलिमाक्षत्रिय । Blt प्ळीज अल्टिमेट 
विनोद कोल्हटकर असोसिएट्स, 
पुरस्कार नाशिक 
७) । प्रौढ वाड्मय- | न.चिं.केळकर | १,००,०००/- | डॉ. राजेंद्र मगर | मुद्रण महर्षी महाराजा 
चरित्र पुरस्कार दामोदर सयाजीराव 
सावळाराम यंदे | गायकवाड संशोधन 
प्रशिक्षण संस्था, 
छत्रपती 
संभाजीनगर 
८)  । प्रौढ वाडमय- | लक्ष्मीबाई १,००,०००/- | संजीव सबनीस | एकला मॅजेस्टिक 
आत्मचरित्र टिळक चलो रे.. पब्लिशिंग हाऊस, 
पुरस्कार मुंबई 
९) । प्रौढ वाडमय- | श्री.के. १,००,०००/- | सत्यशील गान गुणगान । राजहंस प्रकाहन 
समीक्षा/ क्षीरसागर देशपांडे प्रा. 
वाड्मयीन पुरस्कार लि., पुणे 
संशोधन/ 
सौंदर्यशास्त्र/ 
ललितकला 
आस्वादपर लेखन 
१०) | प्रौढ वाड्मय- डॉ. १,००,०००/- | नीलांबरी जोशी ।माध्यमकल्लोळ । मनोविकास 
राज्यशास्त्र/ बाबासाहेब प्रकाशन, पुणे 
समाजशास्त्र आंबेडकर 
पुरस्कार 
११) । प्रौढ वाड्मय- । शाहू महाराज | १,००,०००/- | पराग चोळकर ।अवघी भूमी साधना प्रकाशन, 
इतिहास पुरस्कार जगदीशाची- । पुणे 
भूदान - 
ग्रामदान 
आंदोलनाची 
कहाणी 


पृष्ठ ८ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः रावापु-२०२३/प्र.क्र.१४५/भाषा-३ 


१२) । प्रौढ वाड्मय- | नरहर १,००,०००/- | डॉ. शैलजा महानुभाव राजहंस WHR 
भाषाशास्त्र/ कुरूंदकर बापट वाड्मय प्रा. 
व्याकरण पुरस्कार व्याख्यानप्रणाली | लि., पुणे 

: चिकित्सक 
समालोचन 
(भाग१व 2) 

१३) । प्रौढ वाड्मय- | महात्मा १,००,०००/- | मिलिदकिर्ती | pha BIPASHA गृह, 
विज्ञान व जोतीराव फुले बुध्दिमत्तेचे मुंबई 
तंत्रज्ञान (संगणक | पुरस्कार मायाजाल युग : 

व इंटरनेटसह) तंत्रज्ञानाची 
प्रबळ सत्ता 
(खंड- पहिला) 

qx) । प्रौढ वाडमय- ।वसंतराव १,००,०००/- । मंदार मुंडले रासायनिक असो| सकाळ मीडिया 
शेती व नाईक वा सेंद्रीय, = | प्रा.लि., पुणे 
शेतीविषयक पुरस्कार शोती -"रेसिड्यू 
पूरक व्यवसाय wr च! 
लेखनासह 

१५) । प्रौढ वाड्मय- | लोकशाहीर | १,००,०००/- | हिरामण जेथोड वैशाली WHR, 
उपेक्षितांचे अण्णाभाऊ तुकाराम पुणे 
साहित्य (वंचित, | साठे पुरस्कार झिरवाळ 
शोषित, पिडीत, 
आदिवासी, 
कष्टकरी, 
अनुसूचित जाती 
वनव बौद्ध 
इत्यादी) 

१६) । प्रौढ वाडमय- सी.डी. १,००,०००/- | डा. गिरीडा क्रिप्टो करन्सी : | मायमिरर पब्लिशिंग 
अर्थशास्त्र व देशमुख वालावलकर तंत्रज्ञान, हाऊस, प्रा. 
अर्थशास्त्र- पुरस्कार अर्थशास्त्र आणि | लि., पुणे 
विषयक लेखन संधी 

१७) । प्रौढ वाड्मय- ।ना.गो. १,००,०००/- | डॉ. अलका देव । अर्थपूर्ण उन्मेष प्रकाशन, पुणे 
तत्त्वज्ञान व नांदापूरकर जीवनाचे 
मानसशास्त्र पुरस्कार मानसशास्त्र 


पृष्ठ ८ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः रावापु-२०२३/प्र.क्र.१४५/भाषा-३ 


१८) । प्रौढ वाडमय- | कर्मवीर १,००,०००/- | डाॉ.गणपती ऑनलाईन अक्षर दालन, 
शिक्षणशास्त्र भाऊराव कमळकर शिक्षण पद्धती | कोल्हापूर 
पाटील 
पुरस्कार 
१९) । प्रौढ वाड्मय- । ST. पंजाबराव | १,००,०००/- | अतुल पृथ्वीचं राजहंस प्रकाशन 
पर्यावरण देशमुख देऊळगावकर = | आख्यान प्रा. 
पुरस्कार लि., पुणे 
२०) । प्रौढ वाडमय- | रा.ना.चव्हाण | १,००,०००/- | संपादक डॉ. | भारतीय साहित्यप्रेमी भगिनी 
संपादित/ पुरस्कार मंदा खांडगे, समाजसुधारक | मंडळ, पुणे 
आधारित डॉ. स्वाती कर्वे, । आणि 
डॉ. विद्या देवधर, । विचारवंतांचे 
डॉ. कल्याणी स्रियांच्या 
दिवेकर विकासातील 
योगदान (इ.स. 
१८०० ते 
२०००) 
२१) । प्रौढ वाडमय- | dade १,००,०००/- | अनुवादक पितळी ग्रंथाली, मुंबई 
अनुवादित लक्ष्मणशास्त्री अलका गरुड  । नोंदवही 
जोशी 
पुरस्कार 
२२) | प्रौढ वाडमय- | भाई माधवराव | १,००,०००/- | जॉन ज्याच्या हाती । ग्रंथाली, मुंबई 
संकीर्ण बागल गोन्सालविस पुस्तक 
(क्रीडासह) पुरस्कार 
२) बालवाड्मय पुरस्कार प्रकार- बालवाड्मय 
अ.क्र. । वाड्मय प्रकार पुरस्कार रक्कम रु. | लेखकाचे नाव | पुस्तकाचे नांव प्रकाशन संस्था 
१) बालवाड्मय - बालकवी ५०,०००/- दासू वैद्य गोळलमगोळ । साधना प्रकाशन, पुणे 
कविता पुरस्कार 
२) बालवाड्मय - भा.रा. ५०,०००/- । सुरेड शेलार चार अष्टगंध प्रकाशन, ठाणे 
नाटक व भागवत बालएकांकिका 
एकांकिका पुरस्कार 
३) बालवाड्मय- | साने गुरूजी | ५०,०००/- | सुभाषचंद्र git श्री. रवींद्र रा. पेठे, मुंबई 
कादंबरी पुरस्कार वैष्णव 


पृष्ठ ८ पैकी ५ 


शासन निर्णय क्रमांकः रावापु-२०२३/प्र.क्र.१४५/भाषा-३ 


8) बालवाड्मय - राजा ५०,०००/- नीलिमा । चलोमिरमॅक | छात्र प्रबोधन प्रकाशन, 
कथा मंगळवेढेकर करमरकर | आणि इतर पुणे 
( छोटया गोष्टी, पुरस्कार अद्भुत कथा 
परीकथा, 
लोककथांसह) 
4) बालवाड्मय- | यदुनाथ थत्ते | ५०,०००/- मालविका शोध लागले | लाखे प्रकाहन, नागपूर 
सर्वसामान्य ज्ञान । पुरस्कार देखणे अकल्पितपणे 
(छंद व शास्त्रे) 
&) बालवाड्मय - ना.धो. ५०,०००/- Si. दीपशिखा मनोविकास WHR, 
संकीर्ण ताम्हणकर सिसिलिया सरोजिनी पुणे 
पुरस्कार कार्व्हालो नायडू 
३) वाडमय पुरस्कार प्रकार- प्रथम प्रकाहन 
अ.क्र. | वाड्मय प्रकार =| पुरस्कार रक्‍्कमरु. | लेखकाचे  । पुस्तकाचे नांव | प्रकाशन संस्था 
नाव 
9  । प्रथम प्रकाशन - | बहिणाबाई | ५०,०००/-  । पुनीत ऐन विणीच्या । लोकवाड्मय गृह, मुंबई 
काव्य चौधरी मातकर हंगामात 
पुरस्कार 
२) । प्रथम प्रकाहन- | विजय ५०,०००/- | शादूल सराफ | जनक शब्दालय प्रकाशन, 
नाटक/एकांकिका । तेंडूलकर श्रीरामपूर 
पुरस्कार 
३) । प्रथम प्रकाहान-  श्री.ना.पेंडसे | ५०,०००/- । माणिकपुरी । पक्षी येती दर्या WORM, पुणे 
कादंबरी पुरस्कार अंगणी 
४) | प्रथम प्रकाडहान- । ग.ल.ठोकळ | ५०,०००/- | विवेक वसंत । चार चपटे मासे | शब्द पब्लिकेडान, मुंबई 
लघुकथा पुरस्कार कुडू 
५) | प्रथम प्रकाडान - | ताराबाई शिदे | ५०,०००/- । आशालता ।आई एक नाव । देवांग WHR, मुंबई 
ललितगद्य पुरस्कार दिनेश असतं.. 
पडवेकर 
६) | प्रथम प्रकाहान- ।रा.भा. ५०,०००/- | भरतसिंग  ।पाण्यारण्य:  । वर्णमुद्रा पब्लिशर्स, 
समीक्षा पाटणकर पाटील तृष्णेची शेगाव 
सौंदर्यशास्त्र पुरस्कार शोधयात्रा 


पृष्ठ ८ पैकी ६ 


शासन निर्णय क्रमांकः रावापु-२०२३/प्र.क्र.१४५/भाषा-३ 


४ & वाड्मयपुरस्कार प्रकार- सरफोजीराजे भोसले बृहन्महाराष्ट्र पुरस्कार 


अ.क्र. | वाड्मय प्रकार पुरस्कार रक्‍कम रु. | लेखकाचे नाव । पुस्तकाचे नांव प्रकाशन संस्था 
१) सरफोजीराजे सयाजी १,००,०००/- | विठ्ठल गावस खाणमाती ARASH WORM, 
भोसले महाराज पुणे 
बृहन्महाराष्ट्र गायकवाड 
पुरस्कार पुरस्कार 


३. यासाठी सचिव, महाराष्ट्र राज्य साहित्य आणि संस्कृती मंडळ, मुंबई यांना नियंत्रण अधिकारी तसेच 
सहाय्यक लेखा अधिकारी, महाराष्ट्र राज्य साहित्य आणि संस्कृती मंडळ, मुंबई यांना आहरण व संवितरण 
अधिकारी म्हणून घोषित करण्यात येत आहे. 


४. या प्रीत्यर्थ होणारा खर्च “मागणी क्र.झेडएफ - ०२, २२०५ - कला व संस्कृती - ०० - १०२कला व 
संस्कृती प्रचाळन ०१ (कार्यक्रम) (०१) (०३) सर्वोत्तम पुस्तकांसाठी प्रोत्साहन (२२०५ ३१९९) (कार्यक्रम) ५० , 
इतर खर्च ” या लेखाशिर्षाखालळी सन 2023-2028 या वर्षात मंजूर करण्यात आलेल्या अनुदानातून 
भागविण्यात यावा. 


ष्‌. सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२४०२०९१७४०३९०४३३ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 
HARSHWARDHAN © भणाधधााणनळ 


2.5.4.20=e2fe6cc4558c2e6d7354de29414546a527c688fec225545f57e427d7bObbfc51, 
postalCode=400032, st=Maharashtra, 


serialNumber=9AE068EA61A0728321 1A87C7BC808B58EBCFF5FC50CC2738A19DFCB 
F7D81DFB8, cn=HARSHWARDHAN TUKARAM JADHAV 
Date: 2024.02.09 17:49:29 +05'30' 


(हर्षवर्धन तु. जाधव) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रत, 
१. मा.राज्यपालांचे सचिव, राजभवन, मलबार हिल, मुंबई. 
२. मा.मुख्यमंत्री यांचे अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
३. मा.मंत्री (मराठी भाषा) यांचे खाजगी सचिव / विशेष कार्य अधिकारी, मंत्रालय, मुंबई. 
४. मा.सर्व मंत्री यांचे खाजगी सचिव/स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई, 
५. मा.सर्व राज्यमंत्री यांचे खाजगी सचिव/स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई. 
६. मा.विरोधी पक्षनेता, विधानसभा/विधानपरिषद, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई, 
७. विधानसभा सदस्य/विधानपरिषद सदस्य/मराठी भाषा समिती सदस्य,विधानमंडळ, मुंबई, 
८. मा. मुख्य सचिव, महाराष्ट्र राज्य, मंत्रालय, मुंबई. 
९. अप्पर मुख्य सचिव (मराठी भाषा विभाग) यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई. 
१०. सर्व मंत्रालयीन विभागांचे अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 


पृष्ठ ८ पैकी ७ 


शासन निर्णय क्रमांकः रावापु-२०२३/प्र.क्र.१४५/भाषा-३ 
११. प्रबंधक, लोक आयुक्‍त आणि उप लोक आयुक्त कार्यालय, मुंबई. 
१२. महालेखापाल, महाराष्ट्र-१ (लेखापरीक्षा / लेखा व अनुज्ञेयता), मुंबई. 
१३. महालेखापाल, महाराष्ट्र-२ (लेखापरीक्षा / लेखा व अनुज्ञेयता), नागपूर. 
१४. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 
१५. निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई. 
१६. संचाळक (माहिती व वृत्त), माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय, मंत्रालय, मुंबई. 
१७. संचालक / प्रशासकीय अधिकारी, राज्य मराठी विकास संस्था, मुंबई. 
१८.भाषा संचालक, भाषा संचालनालय, मुंबई. 
१९. सचिव, महाराष्ट्र राज्य साहित्य आणि संस्कृती मंडळ, मुंबई. 
२०. सचिव, महाराष्ट्र राज्य मराठी विश्वकोश निर्मिती मंडळ, मुंबई. 
२१. सर्व अवर सचिव, मराठी भाषा विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
२२. भाषा - ३ (संग्रहार्थ). 


पृष्ठ ८ पैकी ८ 


